लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन येथे 
गु.र.नं.५१/२०१७, (लोणावळा येथील दुहेरी 
हत्याकांड प्रकरण) मधून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विहोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड.श्री.उज्वळ निकम यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०७१७/प्र.क्र.१७५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१८ 


संदर्भ : शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१७/यु.ओ.आर.६५/डी-१४, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०१७ 


शासन निर्णय: 

लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन येथे गु.र.नं.५१/२०१७, (लोणावळा येथील दुहेरी हत्याकांड 
प्रकरण) मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी 
अँड. श्री.उज्वळ निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २३ नोव्हेंबर, 
२०१७ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, 
प्रस्तुत प्रकरणी अंड.श्री.उज्वळ निकम यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास शासन मान्यता देत 
आहे. 


अ प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी :- रुपये ५०,०००/- 

ब) विचारविनिमय फी :- प्रत्येक तासाळा १५,०००/- 
कमाल मर्यादा प्रतिदिनी :- रुपये ५०,०००/- 

क) हॉटेलचा खर्च प्रतिदिनी :- रुपये ५,०००/- 

ड) प्रवास खर्च -- रेल्वेचा प्रत्यक्ष प्रवास खर्च 


२. या व्यतिरीक्त अंड.श्री.उज्वलळ निकम यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अथवा अन्य 
कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत 
प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०७१७/प्र.क्र.१७५/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ TSA - (00) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५/१८/व्यय-७, दिनांक 
२३.०१.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०१३११२३७१६३१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh 1 
0090१ 9१596 ॥00.ळळ 
(दिनेश आ.सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 

३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड.श्री.उज्वलळ निकम, बॅरीस्टर निकम चौक, जळगांव 

७. विधी व न्याय विभाग (का -१४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


